अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
अंतर्गत, कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प 
विभाग, नाशिक व त्यांचे अंतर्गत ५ उपविभागांच्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ व रुपांतरित 
आस्थापनेवरील २३ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 
२८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०१/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०३१८/प्र.क्र. २०१/मोप्र-१, 
दिनांक ०५.०४.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. धुपाप्रमंध/आ-३/५३१४/सन २०१८, दिनांक २६.०९.२०१८. 


शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, 
गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांचे अंतर्गत ५ उपविभागांच्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १२४ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील २३ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ 
ते २८/०२/२०१९ पर्यंत या कालावधीकरीता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” व “ब” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-०५ (नियत अस्थायी 
आस्थापना), मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, 
(०४)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १९८)” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-०५(रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापना), मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२)(०४) तापी पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ७६३)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०१/मोप्र-१ 


३. 


हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०७/०९/२०१८ 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत 


Gx 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२४१५२३४२०७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra eerie 
Prabhakar I eae 
Palwankar <i ll 
(वि.प्र.पाळवणकर) 
सहपत्र : विवरणपत्र "अ" व "ब" कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 
) महालेखापाल (HT परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

२ कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 

३) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

४ कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक 

५ अर्थ-१कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६ कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७  मोप्र-१ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०१/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र.२०१/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१८ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत,कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, 
नाशिक व त्यांचे अंतर्गत ५ उपविभाग या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ. संवर्ग कार्यकारी पुनंद | पुनंद उजवा | पुनंद कालवा | चणकापूर | नारपार | एकूण 
क्र अभियंता, | धरणउप | कालवा उपविभाग कालवा सर्वेक्षण 
गिरणा नदी | विभाग | उपविभाग | को.फाटा, | उपविभाग, | उपविभाग 
खोरे प्रकल्प | जयंदर | को.फाटा, | ता. कळवण देवळा ता. 
विभाग, कळवण कळवण 
नाशिक 
hee | 2 3 | 8 | 4 ६ | 8 ८ ९ 
१ | कार्यकारी १ शि 1 11 | १ 
अभियंता 
२ । सहा. अ.श्रेणी-१/ १ १ १ १ १ १ ६ 
उ.वि. अभि/उ.वि. 
अधिकारी 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
/ क. अ./ शा.अ. 
४ | विभागीय लेखापाल १ | = | Po - | Po - Fo - | po q 
५ | प्रथम लिपीक १ 1 -__| Po Po - | q 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ १ १० 
७ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ १४ 
टंकलेखक ३ १ q q q q ८ 
९ | संगणक १ | - | Po - | Po q q q 
qo | लघु टंकलेखक q 1 - [1 -_ || ee 
११ । भांडारपाल १ Po -__| Po - p= Fo [1 - | q 
१२ | सहा. भांडारपाल १ Fo - | P= Poo | Po Po - | q 
१३ | स्था. अभि.सहा. p= 8 8 ४ 8 8 २० 
१४ | आरेखक १ PF - | po P= Po Fo - | q 
१५ | सहा. आरेखक १ 1 - | Fo p= Po Po | q 
१६ | अनुरेखक 1 - | १ १ १ १ १ 4 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ १ ६ 
१८ | नाईक १ | - | Fo - | Ie fee | Po - | po - q 
१९ | ठिपाई षु २ २ २ २ २ १५ 
२० | चौकीदार १ १ १ q q q & 
एकुण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १२४ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
ल it OF Mi u=Water 


Vijendra Prabhakar =: 
Palwankar 


=4000: ashtra, 
}0d01 8bdc1 09ad48f37ca4a3b06b0347375607bff9b 


serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa7 4f8dbc215ca88aa7bfb9076 
86a9462b37f3a74eSeba, cn=Vijendra Palwankar 
Date: 2018.10.24 15:30:55 +05'30" 


(वि.प्रपपाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०१/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र. २०१/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१८ चे सहपत्र 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत,कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, 

नाशिक व त्यांचे अंतर्गत ५ उपविभाग या कार्यालयातील नियत रुपांतरित आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ.क्र कर्मचाऱ्यांचे नांव (सर्वश्री) पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
| औ. | विलास भाऊराव पाटील कारकून fod q ३०/०४/२०२० 
वाल्मिक डांकर जाधव चौकीदार ०२ ३०/०९/२०२४ 
चितामण भिका उघडे ३१/०५/२०१९ 
गोविंदा जाजु गवळी मजूर २१ ३१/१२/२०१९ 
५  । जिभाऊ चिधा अहिरे ३१/०७/२०२२ 
६ | तुकाराम ag माळी ३०/११/२०२६ 
७ | गोविंद विठ्ठल जाधव ३०/०६/२०२६ 
साहेबराव भागवत देवरे ३१/१२/२०२३ 
काशिनाथ गोविद ठाकरे ३१/०५/२०२४ 
।_१०_ | बाळु केदा गावीत ३१/०३/२०२१ 
| aa | q | मंगळु तुळशिराम पवार ३०/०६/२०२२ 
१२ | वाल्मिक बुधा वाघ ३१/०५/२०२७ 
१३ | देविदास गंगाराम ANSTO ३०/०६/२०२६ 
१४ । काळु निंबा महाले ३१/१२/२०२८ 
१५ । किसन पुंजा डाबल ३०/०६/२०२२ 
१६ । काशिनाथ काळु वायकंडे ३०/०६/२०१९ 
१७ । रघुनाथ Ve माळेकर ३०/०६/२०२० 
१८ | केशव जयराम वायकंडे ३१/०५/२०२५ 
१९ । चितामण विठ्ठल पवार ३१/०५/२०२२ 
२० । निवृत्ती विश्वनाथ कानडे ३१/०५/२०२६ 
२१ | सुदाम दौलत घुगे ३१/०५/२०२३ 
२२ | रघुनाथ वामन देशमुख ३०/०६/२०२२ 
२३ | सदाशिव बाबुराव गुरव ३०/०४/२०२७ 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे : २३ 

Vij endra neon फवारा Maharshi, te a 

Prabhakar ican 
Palwankar OS ene 


(वि.प्रपालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


